जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना उप 
विभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती 
व पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६६/सेवा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१९.१०.२०२३ 


शासन आदेठा 


सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा 


तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर)(वेतनश्रेणी:- 5-१५:४१८००- 
१३२३००) संवर्गातून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात (वेतनश्रेणी:- 5-२०:५६१००-१७७५००) या 
आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्ती त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक | वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) | महसुली 
यांचे नांव, जात प्रवर्ग विभाग 
वि श्री.ईश्वर सखाराम पटेल, इ.मा.व नाशिक जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
अक्कलकुवा, जि.नंदूरबार या रिक्‍त 
पदी. 
२. | श्री. अशोक गंगाधर शाखावार, खुला औरंगाबाद | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
Res या रिक्‍त पदी. 
३. । श्रीमती रेहाना. महमद मुल्ला, इ.मा.व. पुणे जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
कोरेगाव या रिक्‍त पदी. 
४. श्री. महेश बद्रीविशाल वास्ते, वि.मा.प्र | कोकण-१ |। सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
मंडणगड, जि.रत्नागिरी या रिक्‍त पदी. 
५. | श्रीमती समीत हरूण BG, इ. मा. व. कोकण-२ | उप कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक 
बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग, आरे, 
गोरेगाव. 
६. श्री. एस. एस. घुगे, भ.ज.(ड) नाशिक जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
अकोले, जि.अहमदनगर या रिक्‍त पदी. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६६/सेवा-२, दि.१९.१०.२०२३. 


अ.क्र. । जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा तांत्रिक | वाटप केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) | महसुली 
यांचे नांव, जात प्रवर्ग विभाग 
७. | श्री. पी. आर. गाढवे,भ.ज.(क) औरंगाबाद | जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
(दिव्यांग) पाथरी जि. परभणी या रिक्‍त पदी. 
८. श्री. डी. पी. पाटील, इ.मा.व. नागपूर जिल्हा परिषद (बांधकाम) उपविभाग, 
कुही. जि.नागपूर या रिक्‍त पदी. 
९. श्री. एम. ए. फोंडे, इ. मा. व. अमरावती । जिल्हा परिषद (बांधकाम) उप विभाग, 
खामगांव या रिक्‍त पदी. 
शि श्रीमती प्रतिभा.व्ही. सोनवणे, भ.ज. | औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग क्र. २, 
(ड) जालना या रिक्‍त पदी. 


2. 


उपरोक्‍त जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर)यांना पुढील 
अटींच्या अधिन राहून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१. सदर पदोन्नती आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित 


३. 


सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक 


०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार करण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक 
०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले 
असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

, सदर पदोन्नती आदेशातील जे अधिकारी पदोन्नती नाकारतील त्यांच्याबाबतीत सा.प्र.वि.,शासन निर्णय 
दि.१२.०९.२०१६ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम 
८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित/ न्यायालयीन प्रकरण/॥१ दाखल नसल्याच्या 
अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखाद्या 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायाळयीन प्रकरण/॥ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH: पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६६/सेवा-२, दि.१९.१०.२०२३. 


४. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे नियुक्‍त असलेल्या 
जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना सदर पदोन्नतीच्या 
आदेशानुसार तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी पदग्रहण अवधी घेऊन 
रजेवर न जाता रुजू होण्याचे आदेशा द्यावेत. 


ष्‌. संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांनी पदोन्नतीने 
पदस्थापना दिलेल्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून एक (१) महिन्याच्या आत रूजू व्हावे, अन्यथा 
सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधित जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक 
सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला 
जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles नियम-२३ कडे वेधण्यात येत 
आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


&. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, salad अभियंते १ महिन्याच्या आत रुजू 
न झाल्यास परि. ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची 
नावे शासनास कळवावीत. 

७. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१९१६५४२३४८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS: 


DATTATRAY . 
VASANTRAO KHARKE cerita ण 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 
४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे 


५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, रत्नागिरी, यवतमाळ, अहमदनगर, नंदूरबार, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, 
लातूर, सातारा, गडचिरोली, नागपूर, अमरावती, पुणे 

७. सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: पीओजी-२०२३/प्र.क्र.१६६/सेवा-२, दि.१९.१०.२०२३. 


८. सर्व जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता (पदवीधर) यांना संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत. 

९. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन प्रश्ा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना-१/३,सेवा-६,संगणक कक्ष,सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१४.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


